महासंचालक, महाऊर्जा या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२७७/ऊर्जा-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ:-१) अ.मु.स. (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अ.शा.प. क्र.एईओ-१०२१/प्र.क्र.५४५ 
(१०/२०२१/दहा/दिनांक ३१.१२.२०२१. 
२) व्यवस्थापक, महाऊर्जा यांचे पत्र क्र. डिआयआर/पीईआर-०१/२०२२, दिनांक ३ जानेवारी,२०२२ 


शासन आदेशा:- 
श्री. एस. एस. डुंबरे (भा.प्र.से, महासंचालक, महाऊर्जा हे प्रदिर्घ सेवेनंतर दिनांक ३१.१२.२०२१ 
(म. नं.) रोजी सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


2. महासंचालक, महाऊर्जा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. सुरज वाघमारे, अतिरिक्‍त महासंचालक, 
महाऊर्जा यांचेकडे दिनांक ३१.१२.२०२१ (म.नं.) पासून पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०१०५१२१७१३३११० असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Anilkumar R शण 


rgy and Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=1d265dc74c98f7 24 1f5a1403db16525e09e7d 


U g a | e 2e336c366de3a32ea2a050a8a, cn=Anilkumar R Ugale 


(अनिलकुमार रा. उगले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिवांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई. 
८. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई. 
९. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई. 
१०. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्ज),पुणे. 
११. श्री. सुरज वाघमारे, अतिरिक्‍त महासंचालक, (महाऊर्जा), पुणे. 
१२. सामान्य प्रशान विभाग (कार्यासन दहा), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


